RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


Reg.No.MH /MR /South - 341/2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक ३ ९( ३ )] 


सोमवार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२, शके १९ ३५ 


[ पृष्ठ ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ यामध्ये आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता अध्यादेश . 


पृष्ठ क्रमांक 


१-३ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३ मार्च २०१४ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. VII OF 2014. 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX 

ACT , 2002. 


सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७ . 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ यामध्ये आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता अध्यादेश . 


• 


२००५ चा 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू 

नाही 
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम ,२००२ यामध्ये 
महा ९. आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी 

परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


भाग चार - १४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२, शके १९ ३५ 


व प्रारंभ . 


सन २००५ चा 


. 


महा. ९ . 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव 

१ . ( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१४ असे म्हणावे. 
( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 

२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ याच्या कलम २३ मध्ये, पोट-कलम ( १२ ) नंतर , पुढील २००५ चा 
महाराष्ट्र पोट- कलम जादा दाखल करण्यात येईल 
अधिनियम क्रमांक 

(१३) या कलमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, जो व्यापारी सदनिकांचे, निवासस्थानांचे 
२३ ची सुधारणा . 

किंवा इमारतींचेकिंवा परिवास्तुंचे बांधकाम हाती घेतो आणि करारनाम्यानुसार जमिनीसह किंवा तलस्थित 

जमिनीतील हितसंबंधांसह त्याचे हस्तांतरण करतो आणि ज्याच्या बाबतीत कोणत्याही कालावधीकरिता 
निर्धारणा आदेश काढण्याची मुदत ही ३१ मार्च २०१४ रोजी संपुष्टात येत असेल अशा व्यापाऱ्याच्या 
बाबतीत अशा कालावधीसाठीचा निर्धारणा आदेश ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी काढण्यात 
येईल . " 


९ याच्या कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२, शके १९ ३५ 


३ 


निवेदन 


शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक मुअक . १५१३ /प्र.क्र . १४७ /कराधान १, दिनांक २९ जानेवारी 
२०१४ याद्वारे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ यांच्या नियम ५८ मध्ये केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने 
मा . सर्वोच्च न्यायालयाने, बिल्डर्स असोशिएशन ऑफ इंडिया विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (विशेष परवानगी अपील 
( दिवाणी) क्रमांक १४१५३/२०१३ ) यामध्ये दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजीच्या आदेशाद्वारे असे स्पष्ट केले आहे 
की , जर विनंती अर्जदारांनी या आदेशानुसार आणि /किंवा २९ जानेवारी २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सुधारित 
विवरणे दाखल केली असतील तर, अशी विवरणे, कायद्यानुसार समुचितपणे संबंधित निर्धारणा अधिकाऱ्याकडून 
तपासून 

घेण्यात येतील. 

२ . जो व्यापारी, सदनिका, निवासस्थाने किंवा इमारती किंवा परिवास्तूंचे बांधकाम हाती घेतो आणि 
करारनाम्यानुसार जमिनीसह किंवा तलस्थित जमिनीतील हितसंबंधासह त्याचे हस्तांतरण करतो अशा काही व्यापाऱ्यांच्या 
बाबतीत निर्धारणांसाठीची कालमर्यादा दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी संपुष्टात येत आहे. वरील बाब लक्षात घेता , 
व्यापाऱ्यांच्या अशा वर्गाला तसेच निर्धारणा प्राधिकाऱ्यांनानिर्धारणेसाठी पुरेशी वेळ देण्याकरिता, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित 
कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) याच्या कलम २३ मध्ये पोट - कलम (१३ ) जादा दाखल करून त्याद्वारे , 
कर निर्धारणेसाठीची कालमर्यादा ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत वाढवून देणे इष्ट वाटते. 

३ . राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही व उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ 
कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, 
म्हणून , हा , अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २ मार्च २०१४ . 


के . शंकरनारायणन , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुधीर श्रीवास्तव, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


